प्रशासकीय मान्यता 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा 
येथील खिडक्या व रस्त्यांची दुरुस्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण- ०११७/१०४२/प्र.क्र.११/का-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मे, २०१८. 


संदर्भ:- उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8(/0६०४७/१९८०/३१३३/२९०१०/१६, 
दि.१५.१२.२०१६. 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा येथील मुख्य इमारतीच्या बाहयदर्शनी भागात 
Aluminum खिडक्या बसविणे तसेच इमारतीच्या आवारातील अंतर्गत रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या 
अनुक्रमे रु.२८,८९,९२०/- व रु.१४,०७,०८०/-इतक्या रक्कमेची अंदाजपत्रके मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव व निधी उपलब्धतेसाठी 
शासनास सादर केलेली आहेत. सदर कामास प्रशासाकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हा व सत्र न्यायाळय,सातारा येथीळ मुख्य इमारतीच्या बाहयदर्शनी भागात 
Aluminun खिडक्या बसविण्याच्या तसेच इमारतीच्या आवारातील अंतर्गत रस्त्याच्या 
डांबरीकरणाच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन अनुक्रमे रु.३१,०७,६२८/- व 
रु.१५,१३,०८०/-इतक्या रक्कमेच्या एकूण रु. ४६,२०,७०८/- (सेहचाळीस ळाख वीस हजार 
Ua आठ फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास / खर्चास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र बाब प्रस्तावित केलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
अंदाजित रक्‍कम रुपये । सहमती दर्शविलेली रक्‍कम रुपये 
१) 4) Fixing aluminum २८,८९,९२०/- ३१,०७,६२८/- 
sliding windows 
2) repairs to internal १४,०७,०८०/- १५,१३,०८०/- 
road 
एकूण ४२,९७,०००/- ४६,२०,७०८/- 


२. यावरील खर्च “ मागणी क्रमांक जे-१,२०१४-न्यायदान,१०५-दिवाणी व सत्र 
न्यायालये,(०२)जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (अनिवार्य) (२०१४ 
०१७२) या लेखाशिर्षामधून २७ लहान बांधकामे” या उद्दिष्टाखाळी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 
होणा-या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ०११७/१०४२/प्र.क्र.११/का-११ 


३. सदर प्रकरणी प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर विहीत 
नियमानुसार अनुषांगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील नियम 
क्र.२७(२)(अ) मधील तरतुदींचेही पालन करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौ.संदर्भ 
क्र.२३६/इमा-२,दि.११.३.२०१७ व अनौ.संदर्भ क्र. १४/अर्थ-२, दि. १६.२.२०१८ तसेच वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्र..विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२,दि.१७.४.२०१५ मधील 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग-पहिला,उप विभाग-तीन, अ.क्र.४,परिच्छेद क्र. 
२७(२) (अ), अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१४१७११२६८३१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navag 


DN: c=IN, ernment Of hi Law And 


ry Department, postalCode=400032, 


Santosh Sampatti sw 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaae 


f30f215ceda096e4e407797, 


. 
N ava l re INumbe b 1 b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460 
b1802c2ae247dd6dd6f47462cd3, ‘Santosh itti 


gi! 
Date: 2018.05.15,16:30:34 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, सातारा. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
५.वित्त विभाग, (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
६.विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४ 
७.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


